शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ मधील मंजूर विकास कामाच्या 
नावात अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ग्राक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.७१/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ जुले, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०२१ / प्र.क्र.८३/ का.९, 
दिनाक ३१ मार्च, २०२२. 
प्रस्तावना- 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०२२ चे परिशिष्ट “अ” अन्वये विकास कामे मंजूर करण्यात 
आलेली आहेत. सदर विकास कामांच्या नावात बदल करून शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०२२ अन्वये, परिशिष्ट “अ” मध्ये रायगड जिल्ह्याकरीता 
अ.क्र.१००० येथे खालील विकास काम मंजूर करण्यात आलेले आहे. 


जिल्हा । तालुका क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे | विकास काम मंजूर निधी 
अ.क्र नाव (रुपये लक्ष) 
शि . _। रायगड | महाड १००० | मुं.चिभावे मुंचिभावे येथील अल्पसंख्याक १५.०० 
वस्तीमध्ये रस्ता तयार करणे 
एकूण १५.०० 


२. उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 


अ.क्र | जिल्हा | तालुका | क्रमांक | ग्रामपंचायतीचे | विकास काम मंजूर निधी 
नाव (रुपये लक्ष) 
| रायगड | महाड | १००० | मु.चिभावे मुक्काम चिभावे मोहला येथील १५.०० 
मोहल्ला अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ता तयार करणे 
एकूण १५.०० 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.७१/का.९ 


8, सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७२०१६२४४०५५१४ असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ॥॥0-॥1६ 
P R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=07a98306254b29e5 1 39aab48 1 9df96eb 16b0b66a000c20a 
D A D A S A H E B d72f67a4639fd58ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

‘serialNumber=7BO6EE8A2C581E72F4DCE6564DC954B5C81A4E8EA 

299DAB1B3C26C0374583EB0, cn=PRASHANT DADASAHEB 
ANDHARE mo 

Date: 2023.07.20 16:25:44 +05'30' 

(प्र. दा.अंधारे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/आयुक्‍्त, महानगरपालिका 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


